महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे अधिनस्त न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध 
संवर्गातील पदांचे अपंग आरक्षण सुनिश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एफएसएल-०४१७/प्र.क्र.११९/पोल-४, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ सप्टेबर, २०१७. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -एचडीओ २०११/प्र.क्र.४/आस्था-१, दि.०९.०३.२०११. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,क्रमांक न्यायप्र-२०११/प्र.क्र.३५/ 
अ.क्र.२, दि.०३.०७.२०१३. 
३. शासन शुध्दीपत्रक,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग न्यायाप्र-२०१५/प्र.क्र.१४/ 
अ.क.२,दि.०१.०९.२०१५. 
४. संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे पत्र क्रमांक मु.का./५०९८-९९ 
दि.२८.७.२०१६. 


प्रस्तावना:- 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य यांचे अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील वरील संदर्भ क्र. 
(१ अन्वये एकूण १२ पदे, संदर्भ क्र.(२) अन्वये ४ पदे आणि संदर्भ क्र.(३) अन्वये ८ पदे अपंगासाठी सुनिश्चित 
केली आहेत.तद्‌नंतर संचालनालयामध्ये झालेली नवीन पदनिर्मिती आणि यापूर्वी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अपंगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली नसलेली विविध संवर्गातील पदे अपंगासाठी सुनिश्चित 
करणे आवश्‍यक असल्याने व या अगोदर सुनिश्चित केलेल्या पदांमध्ये सुधारणा करणे बाबतचा प्रस्ताव 
संचालनालयाने शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१७.०३.२०१७ रोजीच्या अपंगाच्या सुयोग्य पदनिश्चितीबाबतच्या तज्ञ 
समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील पदांचे अपंग आरक्षण सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयातील विविध संवर्गातील यापूर्वी अपंगासाठी 
सुनिश्चित केलेली पदे सुधारीत करुन आणि नव्याने अपंगासाठी सुनिश्चित करावयाची पदे अंतर्भुत करुन 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | संवर्गव पदनाम अपंगत्वाचा प्रकार 
गट-अ 
[१ | वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकारी OL/OA/BL/HH/B/LV 
गट-ब 
प्रशासकिय अधिकारी OL/OA/BL/HH/B/LV 
प्रशासकिय अधिकारी (भांडार) OA/OL/HH 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४१७/प्र.क्र.११९/पोल-४ 


गट-क 

४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) OL/BL/OA/B/LV 

षु अधिक्षक OA/OL/BL/OAL/B/LV/HH 

नि सहायक अधिक्षक OA/OL/BL/OAL/B/LV/HH 
लिपिक-टंकलेखक BL/OL/B/LV/HH 
वरिष्ठ लिपिक BL/OL/B/LV/HH 
व्यवस्थापक OL/OA/BL/LV 

1१० | o | अधिक्षक भांडार) OA/OL/HH 

११५ | q । सहायक अधिक्षक (भांडार) OA/OL/HH 

१२ | वरिष्ठ लिपिक भांडार) OA/OL/HH 

गट-ड 

१३ । प्रयोगशाळा परिचर OL/HH/LV 

१४ । भांडार नोकर OA/OL/HH 

१५ ।नाईक OA/OL/HH/B/LV 

१६ | मुकादम OL/HH/LV 

१७ । चपराशी OL/HH/B/LV 

१८ । सफाईगार OL/HH/LV 

१९ ।माळी OL/HH/LV 

२० ।आचारी OL/LV/HH 

२१ | सहआचारी OL/HH/LV 


ABBREVIATIONS USED : OL=One Leg, BL=Both Leg, OA=One Arm, OAL=One Arm 
and One Leg, B=Blind, LV=Low Vision, H=Hearing. MW=Muscular Weakness, OH= 
Orthopaedically Handicapped, CP= Cerebral Palsy, LC= Leprosy Cured, VH= Visually 
Handicapped, HH= Hearing Handicapped 


२. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयातील खालील नमूद ८ संवर्गातील पदे 
अपंगाच्या OL (One leg 180160) प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम 


गट-अ 


उपसंचालक (मानसशास्त्र) 


उपसंचालक (सायबर, टेप व स्पीकर) 


सहायक संचालक (मानसशास्त्र) 


०9८ | AW] AD] -0 


सहायक संचालक (सायबर, टेप व स्पीकर) 


गट-ब 


शिळ अळं वैज्ञानिक अधिकारी (मानसशास्त्र) 


२ वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर, टेप व स्पीकर) 


गट-क 


a वैज्ञानिक सहायक (मानसशास्त्र) 


२ वैज्ञानिक सहायक (सायबर, टेप व स्पीकर) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४१७/प्र.क्र.११९/पोल-४ 


3. सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२६०२०८ कार्यासन (अ.क.-२) च्या दि.१०.०७.२०१७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९०७१५५४०३३४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Somnath V Potare 


h DN: c=IN, o=Government Of 

O aa Nn a 7 Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbd 


aad925a6651c5d43a12d84cf305d3ff791 
O a l eC ea7f16, cn=Somnath V Potare 


Date: 2017.09.07 15:43:49 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 

राज्य, मुंबई. 

७) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

८) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

९) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१०) उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,नागपूर,अमरावती,औरंगाबाद, 
नाशिक,पुणे,नांदेड,कोल्हापूर, 

११) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२/कार्यासन-१६ ब), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन अ.क्र.-२), मंत्रालय, मुंबई, 

१३) निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


